सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा 
योजनेस सन २०२२-२३ या अर्थसंकल्पीय 
वर्षातील निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. निधी-२०२२/ प्र.क्र.४७/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३/६/२०२२ 


वाचा- 9) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.४ एप्रिळ, २०२२ 
२) वित्त विभागाचे दि.५ एप्रिल, २०२२ रोजीचे अ.श्ा.पत्र. 

शासन निर्णय 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत “सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना” या योजनेस 
सन २०२२-२३ या अर्थसंकल्पीय वर्षात मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०६ 
सुधार सेवा, (०१) सराईत अपराधी व अपराधी परिवीक्षा योजना, (०१) (०१) सराईत अपराधी व अपराधी 
परिवीक्षा योजना (कार्यक्रम) (2234-0993) या लेखाशीर्षाखाली ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पित रु.६२.५० लक्ष (रु. बासष्ठ लाख पन्नास हजार फक्त) निधी मधून या शासन 
निर्णयाद्वारे रु.१३.१२ लक्ष (रु. तेरा लाख बारा हजार फक्त) निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दि.४/४/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ मध्ये 
नमूद अटी/ार्तीची पुर्तता करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६१३१७४७०२५४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गाता 
K A N C H A N cio DEVELOPMENT DEPARTMENT, poxtakcode A00032, 


EC62FF7C11C1384E0566606A515433297D6F6E3, 
serialNumber=/ 1234711 6FA2B3F 1408C7E9F6C58F3D5B234C20164 
£9729E1607D00506B07, cn=KANCHAN SANJAY JAGTAP 

2022.06.13 17:49:18 +05'30 


(कांचन जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


147041 cc72cde27 1475837 fbSab8e76fb0330785d73b1c0 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-२०२२/ प्र.क्र.४७/ का-९ 


२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. परिविक्षा अधिक्षक, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 
८. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती 


करण्यात येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


., निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


